RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


Reg.No. MH/ MR/ South-341/2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक ३३ ]] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी ७, २०१४ / माघ १८, शके १ ९ ३५ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


१-३ 


अनुक्रमणिका 
सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १. - मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९ ४८, हैदराबाद पृष्ठे 

कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ५० आणि मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रवेश ) अधिनियम, १ ९ ५८ 
यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 
दिनांक २७ जानेवारी २०१४ रोजी मा . राष्ट्रपतींनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


ह . बा . पटेल , 
प्रधान सचिव , 


महाराष्ट्र शासन, 
विधी व न्याय विभाग . 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १. 
( मा . राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्र " 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ४८ , हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन 
अधिनियम, १९ ५० आणि मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) अधिनियम , १९ ५८ 

यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 
१ ९ ४८ चा ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ४८ , हैदराबाद 
मुंबई ६७. 

कुळवहिवाट अधिनियम , १९ ५० आणि मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन ( विदर्भ प्रदेश ) अधिनियम, १९ ५८ यांमध्ये 
१ ९ ५० चा 
हैदराबाद २१. आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या त्रेसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम 

करण्यात येत आहे : 
मुंबई ९९. 


- 


१ ९ ५८ चा 


( १ ) 


भाग चार - ६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ७, २०१४ / माघ १८, शके १९ ३५ 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक . 


संक्षिप्त नाव . 


. 


१ . या अधिनियमास, मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन , हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन आणि मुंबई 
कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१२ असे म्हणावे. 

प्रकरण दोन 
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ४८ याची सुधारणा. 
सन १ ९ ४८ चा २. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १ ९ ४८ याच्या कलम ४३ मधील , पोट -कलम ( १) मध्ये, १९ ४८ चा 
मुंबई अधिनियम 

मुंबई ६७ . 
क्रमांक ६७ विद्यमान परंतुकानंतर , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु आणखी असे की , या पोट - कलमात नमूद केलेल्या कलमांन्वये ज्या जमिनीच्या संबंधात तिच्या 
खरेदीच्या किंवा विक्रीच्या दिनांकापासून दहा वर्षांचा काळ लोटला असेल अशा जमिनीच्या बाबतीत, तिची 
विक्री करण्याकरिता , ती देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल करण्याकरिता, ती गहाण ठेवण्याकरिता , ती 
पट्ट्याने देण्याकरिता किंवा तिचे अभिहस्तांकन करण्याकरिता पुढील शर्तीस अधीन राहून, अशा कोणत्याही 
पूर्वमंजुरीची आवश्यकता असणार नाही, 

( क ) शेतजमिनीची विक्री करण्यापूर्वी, विक्रेता जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीस पट इतकी 
नजराणा रक्कम शासनाला देईल 


याच्या कलम ४३ 


“ 


ची सुधारणा. 


( ख ) खरेदीदार हा शेतकरी असेल ; 


चा महा. 
२७ . 


(ग ) खरेदीदार हा महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीनधारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम , १९ ६१ अन्वये १९ ६१ 
अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करणार नाही ; आणि 

( घ ) मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत १९ ४७ 
अधिनियम, १९ ४७ याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले जाणार नाही. 

चा मुंबई 


" 


६२ . 


प्रकरण तीन 


३ . 


चा 


२१ याच्या कलम 


२१ . 


५० ब ची 


हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ५० याची सुधारणा . 
सन १ ९ ५० चा हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ५० याच्या कलम ५० ब मधील , १९५० 

हैदराबाद 
अधिनियम क्रमांक पोट -कलम ( १) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

हैदराबाद 
परंतु , या पोट- कलमात नमूद केलेल्या कलमांन्वये ज्या जमिनीच्या संबंधात तिच्या खरेदीच्या किंवा 
सुधारणा . विक्रीच्या दिनांकापासून दहा वर्षांचा काळ लोटला असेल अशा जमिनीच्या बाबतीत, तिची विक्री करण्याकरिता, 

ती देणगी देण्याकरिता, तिची अदलाबदल करण्याकरिता, ती गहाण ठेवण्याकरिता , ती पट्ट्याने देण्याकरिता 
किंवा तिचे अभिहस्तांकन करण्याकरिता पुढील शर्तीस अधीन राहून, अशा कोणत्याही पूर्वमंजुरीची 
आवश्यकता असणार नाही , 

( क ) शेतजमिनीची विक्री करण्यापूर्वी, विक्रेता जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीस पट इतकी 
नजराणा रक्कम शासनाला देईल ; 


( ख ) खरेदीदार हा शेतकरी असेल ; 


हाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, फेब्रुवारी ७, २०१४ / माघ १८, शके १९ ३५ 


३ 


१ ९ ६१ चा 
महा. २७ . 


( ग ) खरेदीदार हा महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९ ६१ अन्वये 
अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करणार नाही ; आणि 

( घ ) मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत 
अधिनियम , १ ९४७ याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले जाणार नाही . 


१ ९ ४७ चा 
मुंबई ६२. 


प्रकरण चार 
मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन ( विदर्भ प्रदेश ) अधिनियम , १९ ५८ 


याची सुधारणा. 


१ ९ ५८ चा 
मुंबई ९९ . 


“ 


. 


४. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश ) अधिनियम , १९ ५८ याच्या कलम ५७ मधील, पोट- सन १९५८ चा 
कलम (१ ) मध्ये , पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

मुंबई अधिनियम 

क्रमांक ९९ याच्या 
परंतु, या पोट- कलमात नमूद केलेल्या कलमांन्वये ज्या जमिनीच्या संबंधात तिच्या खरेदीच्या किंवा कलम ५७ ची 
विक्रीच्या दिनांकापासून दहा वर्षांचा काळ लोटला असेल अशा जमिनीच्या बाबतीत , तिची विक्री करण्याकरिता, 

सुधारणा. 
ती देणगी देण्याकरिता , तिची अदलाबदल करण्याकरिता, ती गहाण ठेवण्याकरिता, ती पट्ट्याने देण्याकरिता 
किंवा तिचे अभिहस्तांकन करण्याकरिता पुढील शर्तीस अधीन राहून , अशा कोणत्याही पूर्व मंजुरीची 
आवश्यकता असणार नाही , 

( क ) शेतजमिनीची विक्री करण्यापूर्वी, विक्रेता जमीन महसूल आकारणीच्या चाळीस पट इतकी 
नजराणा रक्कम शासनाला देईल 

( ख ) खरेदीदार हा शेतकरी असेल 
( ग) खरेदीदार हा महाराष्ट्र शेतजमीन ( जमीनधारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम , १९ ६१ अन्वये 
अनुज्ञेय असलेल्या कमाल क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन धारण करणार नाही ; आणि 

( घ ) मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत 
अधिनियम, १९ ४७ याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले जाणार नाही. ”. 


१ ९ ६१ चा 
महा. २७ . 


१ ९ ४७ चा 
मुंबई ६२. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


